RNI No.MAHBIL / 2009/ 37831 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग चार - ब 


वर्ष ३, अंक २४ ] 


सोमवार , मार्च ६, २०१७/ फाल्गुन १५ , शके १९ ३८ 


[ पृष्ठे २, किंमत : रुपये ९.०० 


असाधारण क्रमांक ४३ 

प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र शासनाने 

महाराष्ट्र 

अधिनियमांन्वये तयार केलेले 
( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश 


जलसंपदा विभाग 
मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक , 

मुंबई-४०० ०३२, दिनांक ६ मार्च २०१७ 


अधिसूचना 
महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण अधिनियम, २००५ . 

क्रमांकः- मजनिप्रा-२०१६/ प्र.क्र .८३ / २०१६ )/ जसं( आस्था).— महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण अधिनियम , २००५ ( २००५ चा 
महा. १८ व २०१७ चा महा. ८ ) मध्ये समाविष्ट करण्यात आलेल्या कलम ३ क अन्वये महाराष्ट्र शासनास प्रदान करण्यात आलेल्या इतर सर्व 
अधिकारांन्वये, याव्दारे महाराष्ट्र शासन, जेव्हा प्राधिकरण कोणत्याही कारणामुळे पुनर्घटित करण्यात आले नसेल तेव्हा , त्या मधल्या कालावधीत 
महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाचे अधिकार, कार्ये व कर्तव्ये वापरण्यासाठी, करण्यासाठी आणि पार वापरण्यासाठी कमाल सहा महिन्यांसाठी 
किंवा प्राधिकरण यथोचितरित्या पुनर्घटित करण्यात येईल यापैकी जे अगोदर घडेल या कालावधीसाठी खालील व्यक्ती असलेली समिती नियुक्त 
करीत आहे : 
( १ ) श्री . क . प्र. बक्षी, 

अध्यक्ष . 
विशेष कार्य अधिकारी, मुख्यमंत्र्यांचे सचिवालय 

( भा . प्र . से . निवृत्त ) 
( २ ) श्री.वि. गिरीराज , 

सदस्य . 
प्रधान सचिव , वित्त विभाग . 
( ३ ) श्री . शि . मा . उपासे , 

सदस्य . 
सचिव ( जलसंपदा व्यवस्थापन व लाभक्षेत्र विकास ) जलसंपदा विभाग . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


इ . सिं . 


चहल , 
शासनाचे प्रधान सचिव . 


( १ ) 


भाग चार - ब - ४३-१ 


بہ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, मार्च ६, २०१७/ फाल्गुन १५ , शके १ ९ ३८ 


WATER RESOURCES DEPARTMENT 


Mantralaya , Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , 

Mumbai 400 032 , dated the 6th March 2017 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA WATER RESOURCES REGULATORY AUTHORITY ACT, 2005 . 


No.MWRRA - 2016 /(83/2016 )/W.R .(Est.).— In exercise of the powers conferred by section 3A of 
the Maharashtra Water Resources Regulatory Authority Act , 2005 (Mah . XVIII of 2005 and Mah . 
Act VIII of 2017 ) and of all other powers enabling it in that behalf , the Government of Maharashtra 
hereby appoints a Committee to exercise the powers, perform the functions and discharge the 
duties of theMaharashtra Water Resources Regulatory Authority during intervening period when 
Authority cannot be reconstituted subject to a maximum period of six months or till the Authority 
is duly reconstituted , whichever is earlier, consisting of the following persons, namely : 


Chairperson . 


( 1 ) Shri. K. P. Bakshi, 

Officer on Special Duty , 
Chief Minister Secretariat, 
( Retired Indian Administrative Services ) 


( 2 ) Shri. V. Giriraj, 

Principal Secretary , 
Finance Department. 


Member . 


Member . 


( 3 ) Shri. S. M.Upase, 

Secretary (Water Resources Management and 
Command Area Development) Water Resources 
Department. 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


I. S. CHAHAL , 
Principal Secretary to Government. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


